महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत 
अमृतवाहिनी शोती व शिक्षण विकास संस्था, 
अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर या 
संस्थेच्या कायमस्वरुपी विनाअनुदानित 
तत्त्वावरील “सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात 
कृषि महाविद्यालय, अमृतनगर, ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर” या महाविद्यालयाच्या 


तुकडीवाढीस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२४/प्र.क्र.७१/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि: १४/०३/२०२४. 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३. 

२)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१५१७/प्र.क्र.६०/७अ, 
दि.३०.०५.२०१८. 

३)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मकृप-१०२२/प्र.क्र.८९/७-अ, 
दि.०६/०५/२०२२. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१३६/७-अे, 

दि.२०.०७.२०२३. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/शिक्षण- १/ 

६२४/९१९,दि.१२/०३/२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३ च्या कलम १२(३)(ड) मधील तरतुदीनुसार 
कोणत्याही नवीन विद्याशाखा,पाठ्यक्रम किंवा ज्ञानशाखा किंवा विभाग सुरु करण्यासाठी, 
त्याचप्रमाणे, कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी जादा वैकल्पिक विषय सुरु करण्यासाठी विद्यापीठांना 
परवानगी देणे याबाबतचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेस प्रदान करण्यात 
आले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम, १९८३ मधील कलम (vo) ते (४४) नुसार 
कृषी विद्यापीठास संलग्नता देण्याचे व संलग्नता काढून घेण्याचे अधिकार आहेत. 
२. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय दि.३०.०५.२०१८ अन्वये कृषि विद्यापीठांतर्गत पदवी, 
पदव्युत्तर व आचार्य पदवी अभ्यासक्रमामध्ये जागांचे आरक्षण, सामाजिक आरक्षणाच्या वाटपाची 
कार्यपध्दती, प्रवेशा कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत व खाजगी कृषि महाविद्यालयांना मान्यता 
देण्याच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
३. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत अमृतवाहिनी शोती व शिक्षण विकास संस्था, 
अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर या संस्थेचे कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावरील 
“सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात कृषि महाविद्यालय,अमृतनगर, ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर” 
हे कृषि महाविद्यालय कार्यरत आहे. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी कृषि 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२४/प्र.क्र.9१/७-अे, 


परिषदेच्या कार्योत्तर मान्यतेच्या अधीन “सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात कृषि महाविद्यालय, 
अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर” या महाविद्यालयास अतिरिक्‍त तुकडी मंजूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ०५ अन्वये सादर HIST आहे. 

त्यासअनुसरुन, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत “अमृतवाहिनी शेती व 
शिक्षण विकास संस्था,अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर” या संस्थेच्या कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित “सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात कृषि महाविद्यालय, अमृतनगर, ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर” या महाविद्यालयास तुकडीवाढ मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत “अमृतवाहिनी शोती व शिक्षण विकास संस्था, 
अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर” या संस्थेच्या कायमस्वरुपी विनाअनुदानित “सहकार 
महर्षी भाऊसाहेब थोरात कृषि महाविद्यालय,अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर” या 
महाविद्यालयास, ६० विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेशक्षमतेच्या तुकडीवाढीस खाळीळ अटी व शातींच्या 
अधीन राहून विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर महाविद्यालयाची एकूण 
प्रवेशक्षमता १२० विद्यार्थी प्रतिवर्ष याप्रमाणे राहील. तसेच, सदर महाविद्यालयास १२० विद्यार्थी 
प्रतिवर्ष प्रवेशक्षमतेने पदवी अभ्यासक्रमाची Waar प्रक्रिया सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून 
सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अटीव शर्ती- 

.. सदर महाविद्यालयास दिलेली मान्यता ही कायमस्वरुपी विना अनुदान तत्वावर राहील. 

i. सदर महाविद्यालयाने विद्यापीठ तपासणी समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांत नमूद 
बाबींची/ त्रुटींची पूर्तता विहीत कालावधीत करावी. 

ii, सदर व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, प्रवेडञा 
नियामक प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार करण्यात येतील. 

iv. पदवी अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती, शुल्क नियामक प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ 
शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

४. शिक्षण विषयक कार्यप्रणाली यांचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद,पुणे यांना राहतील.तसेच, राज्य शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेली 
मार्गदर्शक तत्त्वे निकष खाजगी विना अनुदानित पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू राहतील. 

४. नवीन विना अनुदानित कृषि व संलग्न महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी, कृषि परिषद/कृषि 
विद्यापीठ यांच्याकडे प्रक्रिया शुल्क/बँक गॅरंटी/अनामत रक्‍कम जमा करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 

५. महाविद्यालयाची संलग्नता, तपासणी व मूल्यांकनासाठी भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद,नवी दिल्ली, राज्यशासन व संबंधित कृषि विद्यापीठ/कृषि परिषद यांचे मार्फत 
वेळोवेळी निश्चित केळेले निकष व मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असतील. 

vii, सदर महाविद्यालयाने शैक्षणिक दर्जा व प्रवेशक्षमता विचारात घेऊन आवश्‍यक असणाऱ्या 
सोयी-सुविधांची पूर्तता करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२४/प्र.क्र.9१/७-अे, 


ix. कृषि महाविद्यालयाने, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांच्या, तसेच, कृषि 
परिषदेच्या निकषांची पूर्तता न केल्यास व आगामी काळातील तपासणीत महाविद्यालयास 
“ड” दर्जा प्राप्त झाल्यास, तुकडीवाढ रद्द करण्याचे अधिकार, कृषि परिषदेच्या मान्यतेने, 
राज्य शासनास राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१९३३०४१९०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
>) R AT | B H A ec aan ou-URBAN 
MADHAV PATIL = 


|C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGEDSC1 
HA MADHAV PATIL 


g 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५. कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 

६. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७. अमृतवाहिनी शोती व शिक्षण विकास संस्था,अमृतनगर,ता.संगमनेर,जि.अहमदनगर 
यांना महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचेमार्फत. 

८. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

९. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


